महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण-१०२३/प्र.क्र.०२/१४ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०३मे, २०२३. 
शासन आदेठा 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 

होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) अनुसार खाली नमूद केलेल्या 
मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकाऱ्याची प्रशासकीय कारणास्तव आंतरविभागीय बदली करण्यात येत 
असून, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात 
येत आहे:- 


अ. | श्री/ | कक्ष अधिकाऱ्याचे नांव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
क्र. | श्रीमती विभाग 
fa | २ 3 1 ह| 4 
१) श्री प्रशांत दा. अंधारे अल्पसंख्यांक विकास विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
(निवडणूक शाखा) 


२. उपरोक्तनमूद अधिकाऱ्यांना संबंधीत विभागाने तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 
३. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यानी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्षरित्या दबाव आणल्यास संबंधितांची कृती गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. 
४. संबंधित विभागाने सदर कक्ष अधिकारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य 
प्रशासन विभाग (कार्यासन १४-ब) यांना सादर करावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५०४१५२००३५३०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


gitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, VINAYAK 11 ee 
BABURAO MANE ण मा 
(वि.बा.माने ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

श्री.प्रशांत दा. अधांरे, कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२ अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३ सह/उप सचिव (आस्थापना), अल्पसंख्यांक विकास विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, बॅलार्ड पिअर, सुरजी वल्लभदास रोड, 


मुंबई-४००००१. 
५ आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत), 
६ निवड नस्ती- साप्रवि १४-ब. 


